Ana 


Reg. No . NP CITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 26th May 2016. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २ , अंक २० ] 


गुरूवार ते बुधवार , मे १९- २५ , २०१६/ वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , शके १९३८ [ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ८. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १०२ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


क्रमांक -जिउनि - यवत -नियमन - कलम -१३( १)( ड)-८१५३- २०१६. 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ मधील कलम १४ अन्वये मला प्राप्त करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार 
मी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ सदर अधिनियमातील कलम १३( १ ) ( ड ) अन्वयेपंचायत समिती , नेर , तालुका नेर , जिल्हा यवतमाळ 
यांचा प्रतिनिधी कृषि उत्पन्न बाजार समिती , नेर , तालुका नेर , जि . यवतमाळ येथे याद्वारे खालील परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे नियुक्त करण्यात येत 
आहे. 


परिशिष्ट 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नाव 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व 
विनियमन ) अधिनियम , १९६३ 

( २ ) 


कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर नियुक्त 
करण्यात येणा- या प्रतिनिधीचे नांव . 


( १) 


कलम १३ ( १ ) ( ड ) 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , नेर , 
तालुका नेर , जिल्हा यवतमाळ. 


श्री . भारतभाऊ सुदामजी मसराम , 
रा . नेर , तालुका नेर , जिल्हा यवतमाळ 


यवतमाळ : 
दिनांक २ मे २०१६. 


( अवाच्य ), 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, यवतमाळ . 


अ- एक - अ-१-( १३४१). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १९ - २५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


शुक्रवार , मे १३ , २०१६ / वैशाख २३ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .) ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१ . 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 


आदेश 


क्रमांक -प्रासंनप्र - अका- कावि - १८३- २०१६ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ (२) मधील तरतुदीस अनुसरुन सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तक्त्यात 
अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 

अचलपूर नगर परिषदमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी पहिल्यांदाच एक पद राखीव येत असल्यामुळे मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे 
दिनांक १० जुलै , २००९ चे आदेशान्वये सोडतीने हे पद महिलेसाठी राखीव ठरल्यास सर्व साधारण प्रवर्गातील महिलांची राखीव संख्या ११ ऐवजी १० एवढी 


त्या 


होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १९ - २५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , शके १९३८ 


३ 


या आदेशान्वये खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात याव्यात . 


तक्ता 


राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 


नगरपरिषेदेचे सन २०११ चे एकूण स्त्रियां 
नांव व वर्ग जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

लोकसंख्या संख्या राखीव 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


(१) 


(२) 


(३) 


( ४) 


अनुसूचित अनुसूचित ना . मा . प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना . मा . प्र. सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


م 


سه 


م 


م 


६ 
४ 


११ 
७ 


० 


ه 


वरुड- ब 


سه 


३ 


به 


६ 


به 


به 


० 


अचलपूर- अ ११२३११ 
अंजनगांव सुर्जी-ब ५६३८० 
वरुड-ब ४५४८२ 
चांदुर बाजार-क १८७५९ 
चांदुर रेल्वे-क १९७७६ 
मोर्शी-क ३७३३३ 
शेंदुरजनाघाट-क २१७४८ 
दर्यापूर -क ३६४६३ 
धामणगांव रेल्वे-क २१०५९ 


३९ 
२६ 
२४ 
१७ 
१७ 
२१ 
१७ 
२० 
१७ 


२० 
१३ 
१२ 
९ 
९ 
११ 

९ 
१० 
९ 


५ 
३ 
३ 
३ 
२ 
२ 
२ 
४ 
२ 


१ 
- 
२ 
- 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 


به 


११ 
७ 
६ 
५ 
५ 
६ 
५ 
५ 
५ 


२२ 
१६ 
१३ 
९ 
९ 
१२ 

९ 
१० 
९ 


३ 
२ 
२ 
२ 
१ 
१ 
१ 
२ 
१ 


- 
- 
१ 
- 
- 
१ 
- 
१ 
- 


३ 
३ 


४ । 
५ 


به 


به 


३ 


به 


६ 


ज 


३ 
३ 
३ 


५ 
४ 
५ 


ه 


سه 


ज्ञा . स . राजुरकर , 

प्रादेशिक संचालक, 
नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती विभाग , अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक ६ मे २०१६ . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २२ . 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT , 1965 . 


ORDER 


No. RDMA- AK-183- 2016. 


Under Section 9 (2 ) of theMaharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration , Population figures of Census of India 2011 ( including the Population of Scheduled Castes , 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १९ -२५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , शके १९३८ 


Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens). The number of Elected Councillors in respectof each Municipal 
Council Area in Amravati District is fixed asmentioned in the following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as mentioned in the following table . 


The seat for Scheduled tribe in Achalpurmunicipal council is reserved for the first time, therefore as per order of 
Hon . State Election Commission , Mumbai, dated 10 -7 - 2009 , if, the reserved seat for Scheduled Tribe is decided for 
women by lot, then the number of seats of ladies of open category will decrease from 11 to 10 . 

The General Election of the following Municipal Council should be held as per this order. 


TABLE 


TotalNo . of seats reserved for 


Outof col. No . (5 ) Seats reserved 

forwomen 


Nameof Total Total Seats 

the population No. of Reser 
Municipal As per elected ved 
Council Census counci- for 
& Class 2011 llors Women 

(1) (2) (3) (4) 


S.C. 
(1) 


S.T. 
(2) 


B.C.C . General S.C. 
(3) (4) (1) 


S.T. 
(2) 


B.C.C . General 
(3) (4) 


Achalpur-A 112311 
Anjangaon 56380 
Surji-B 


39 
26 


2 0 
13 


5 
3 


11 
7 


22 
16 


3 
2 


- 
- 


6 
4 


11 
7 


- 


24 


o 


♡ 


17 


9 


3 


5 


9 


2 


- 


3 


4 


17 


9 


N 


♡ 


Warud - B 45482 - 
Chandur 18759 
Bazar- C 
Chandur 19776 
Railway - C 
Morshi-C 37333 
Shendurjana-C 21748 
Daryapur-C 36463 
Dhamangaon 21059 
Railway - C 


N 


♡ 


2 


N 


1 


21 
17 
20 
17 


11 

9 
10 
9 


5 
5 


9 
10 


4 


1 


1 
2 
1 


- 
1 
- 


3 
3 
3 


5 
4 
5 


2 


N 


1 


5 


9 


D . S . RAJURKAR , 

Regional Director, 
Municipal Administration and 
Divisional Commissioner, Amravati Division , 

Amravati . 


Amravati : 
Dated the 6th May 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १९ - २५ , २०१६ / वैशाख २९-ज्येष्ठ ४, शके १९३८ 


५ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २३ . 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 


आदेश 


क्रमांक -प्रासंनप्र - अका- कावि - १८४ - २०१६. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ (२ ) मधील तरतुदीस अनुसरुन सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्याविचारात घेवून ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) सोबतच्या तक्त्यात 
अकोला जिल्ह्यातील प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या सदस्यांची संख्या तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) 
आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 

या आदेशान्वये खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणूका घेण्यात याव्यात . 


तक्ता 


राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


नगरपरिषेदेचे सन २०११ चे एकूण स्त्रियां 
नांव व वर्ग जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

लोकसंख्या संख्या राखीव 
(१) (२) (३) (४ ) 


अनुसूचित अनुसूचित ना . मा . प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना . मा . प्र. सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 
(१) (२) (३) ( ४) (१) (२) (३) (४) 


ا 


____w 


४ 


- 


م 


१ 


अकोट-ब ९२६३७ ३३ 
मुर्तिजापूर-ब ४०२९५ २३ 
बाळापूर-ब ४४५९४ २३ 

२१०९५ १७ 
तेल्हारा -क २०९८६ १७ 


९ 
६ 
६ 


२० 
१२ 
१५ 


५ 
३ 


१७ 
१२ ४ 
१२ 
९ 
९ ३ 


२ 
२ 
१ 


१० 
७ 


- 
- 
. 


wwcc 


बाळापूर- ब 


४४५९४ 


२ 


३ 


८ 


ه 


पातुर - क 


२१०० 


* 


ه 


१ 


५ 


८ 


२ 


- 


३ 


४ 


Ich 


ज्ञा . स . राजुरकर , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती विभाग, अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक ६ मे २०१६ . 


अ- एक - अ- २ ( १३४१). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १९ -२५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , शके १९३८ 


HTT 9 - 34 (37641.) ( 31. a . g .), 7 . TIT . PL., 34 . 55 . 78 . 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT , 1965 . 


ORDER 


No. RDMA-AK - 184 - 2016 . — 


Under Section 9 ( 2) of the Maharashtra MunicipalCouncils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration , Population figures of Census of India 2011 (including the Population of Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens). The number of Elected Councillors in respect of each Municipal 
Council Area in Akola District is fixed as mentioned in the following table . 


Similarly, the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed asmentioned in the following table . 

The General Election of the following Municipal Council should be held as per this order. 


TABLE 


Total No . of seats reserved for 


Out of Col. No . (5 ) Seats reserved 

forwomen 


Name of As per Total Seats 

the Census No. of Reser 
Municipal 2011 Total elected ved 
Council population counci - for 

llors Women 
(1) (2) (3) (4 ) 


(6 ) 


S.C. 
(1) 


S.T. 
(2) 


B.C.C . General S.C. 
(3) (4) (1) 


S.T. 
(2) 


B.C.C. General 

(3) (4) 


ܗ_ 


- 
1 


_ 


Akot-B 92637 
Murtizapur-B 40295 
Balapur-B 44594 
Patur-C 21095 
Telhara -C 20986 


33 
23 
23 
17 
17 


17 
12 
12 
9 
9 


4 
4 
2 
2 
3 


9 
6 
6 
5 
5 


20 
12 
15 
10 
8 


2 
2 
1 
1 
2 


- 
- 
- 
- 
- 


5 
3 
3 
3 
3 


10 
7 
8 
5 
4 


_ 


- 
1 


_ 


D . S . RAJURKAR 

Regional Director, 
Municipal Administration and 
Divisional Commissioner , Amravati Division , 

Amravati. 


Amravati : 
Dated the 6th May 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १९- २५ , २०१६ / वैशाख २९- ज्येष्ठ ४, शके १९३८ 


७ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . २५ . 

प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 


आदेश 


क्रमांक प्रासंनप्र- अका - कावि - १८६- २०१६. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ९ ( २) मधील तरतुदी नुसार सन २०११ ची जनगणनेची 
लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तालुक्यात बुलडाणा 
जिल्ह्यातील प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या संदस्यांची संख्या तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे . 


त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) आणि 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्ययंख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 

या आदेशान्वये खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात याव्यात. 


तक्ता 


राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 


नगरपरिषेदेचे सन २०११ चे एकूण स्त्रियां 
नांव व वर्ग जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

लोकसंख्या संख्या राखीव 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


( १) 


(२) 


(३) 


( ४) 


अनुसूचित अनुसूचित ना.मा .प्र. सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना.मा .प्र. सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 
__ (१) (२) (३) (४) (१) (२) (३) (४) 


बुलडाणा-ब 


६७, ४३१ 


२८ 


१४ 


२ 


५७, ८८९ 
३०, ८२७ 


२६ 
१८ 


१३ 
१९ 


- 
- 


१५ 
११ 


- 
- 


१ 


३ 


५ । 


चिखली-ब 
देऊळगाव - 
राजा- क 
मेहकर -ब 
खामगांव -ब 
शेगांव- ब 
जळगांव 
जामोद - क 
मलकापूर -ब 
नांदुरा-ब 


४ 


४५ ,२४८ 
९४, १९१ 
५९ ,६७२ 
२८,२७६ 


२४ 
३३ 
२६ 
१८ 


१२ 
१७ 
१३ 
०९ 


wwwcccc 


- 
- 
१ 
- 


orwaoruw 


१४ 
२० 
१४ 
११ 


२ 
२ 
२ 


- 
- 
- 
- 


wccwwc 


५ 
४ 
३ 


१० 
७ 
५ 


१ 


६७,७४० 
४४ ,४१९ 


२८ 
२३ 


१४ 
१२ 


wc 


४४ , ४१९ 


२३ 


- 


१५ 


१ 


- 


३ 


८ 


ज्ञा . स . राजुरकर , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती विभाग , अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक ६ मे २०१६ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १९ -२५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , शके १९३८ 


HTT 9- 31 ( 37841 .) (31. fa . g .), H . SIT. PL ., 37. $h . P & . 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP Act, 1965 . 


ORDER 


No . RDMA-AK - 186 - 2016 . — 


Under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration , Population figures of Census of India 2011 (including the Population of Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class ofCitizens ). The number of Elected Councillors in respect of each Municipal 
Council Area in Buldhana District is fixed asmentioned in the following table . 


Similarly , the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as mentioned in the following table . 

The General Election ofthe following MunicipalCouncil should be held as per this order. — 


TABLE 
TotalNo. of seats reserved 


Out of Col. No . (5 ) Seats reserved 

forwomen 


Name of Total Total Seats 

the population No . of Reserved 
Municipal as per elected for 

Council census counci- Women 
and class . 2011 llors 

(1) (2) (3) (4) 


S.C. 
(1) 
5 

4 
2 


S.T. 
(2) 
1 


14 
13 
09 


B.C.C. General S.C. 
(3) (4) (1) 
8 14 3 
7 15 2 
5 11 1 


S.T. 
(2) 
- 
- 
- 


B.C.C. General 
(3) (4) 
4 7 
4 7 
3 5 


- 


0 


Buldhana -B 67 ,431 28 
Chikhali-B 57, 889 26 
Deulgaon - 30,827 18 
Raja - C 
Mehkar-B 45, 248 24 
Khamgaon -B 94, 191 33 
Shegaon - B 59,67226 
Jalgaon - 28, 276 18 
Jamod-C 
Malkapur- B 67 ,740 
Nandura - B 44 ,419 


12 
17 
13 
09 


4 
4 
4 


6 
9 


- 


14 
20 
14 
11 


2 
2 
2 
1 


- 
- 
- 
- 


3 
5 
4 
3 


7 
10 
7 
5 


1 


7 


2 


- 


5 


15 


D . S . RAJURKAR , 

Regional Director, 
Municipal Administration and 
Divisional Commissioner , Amravati Division , 

Amravati. 


Amravati : 
Dated the 6th May 2015 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १९ - २५ , २०१६ / वैशाख २९- ज्येष्ठ ४, शके १९३८ 


९ 


भाग १- अ ( असा.) ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २७ . 


प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 


आदेश 


क्रमांक प्रासंनप्र - अका- कावि - १८७- २०१६. 


वा 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ च्या कलम ९ (२ ) मधील तरतुदीस अनुसरून सन २०११ च्या 
जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) सोबतच्या तालुक्यात 
वाशिम जिल्ह्यातील प्रत्येक नगर परिषद क्षेत्रासाठी एकूण निवडून येणा- या संदस्यांची संख्या तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या (अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) आणि 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरीकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्ययंख्या निश्चित करण्यात येत आहे. 


या आदेशान्वये खालील तक्त्यात नमुद केलेल्या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात याव्यात . — 


तक्ता 


राखून ठेवावयाच्या सदस्यांची संख्या 


नगरपरिषेदेचे सन २०११ चे एकूण स्त्रियां 
नांव व वर्ग जनगणनेनुसार सदस्य साठी 

लोकसंख्या संख्या राखिव 


रकाना ( ५ ) पैकी स्त्रियांसाठी राखून 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी 


(१) 


(२) 


(३) 


( ४) 


(६ ) 


अनुसूचित अनुसूचित ना . मा . प्र . सर्वसाधारण अनुसूचित अनुसूचित ना. मा .प्र . सर्वसाधारण 
जातीसाठी जमातीसाठी साठी 

जातीसाठी जमातीसाठी साठी 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(१) 


(२) 


(३) 


(४ ) 


वाशिम -ब 


७८ ,३८७ 


३० 


१५६ 


- 


१६ 


३ 


- 


४ 


८ 


२८ 


& 


कारंजा -ब ६७, ९०७ 
मंगरुळपीर-क ३०, ९८३ 


wor 


१८ 


०९ 


२ 


- 


५ 


११ 


१ 


- 


३ 


ज्ञा . स . राजुरकर , 

प्रादेशिक संचालक , 
नगर परिषद प्रशासन तथा विभागीय आयुक्त , 

अमरावती विभाग , अमरावती . 


अमरावती : 
दिनांक ६ मे , २०१६ . 


अ- एक - अ- ३ ( १३४१). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मे १९ -२५ , २०१६ / वैशाख २९ - ज्येष्ठ ४ , शके १९३८ 


HTT 9- 31 ( 37841 .) (31. fa . q .), H . SII. FT., 37. $5 . R . 


BY REGIONAL DIRECTOR , MUNICIPAL ADMINISTRATION AND DIVISIONAL COMMISSIONER 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP Act, 1965 . 


ORDER 


No. RDMA - AK - 187 - 2016 . — 


Under Section 9 ( 2) of theMaharashtra Municipal Councils , NagarPanchayats and Industrial Townships Act, 1965 
taking into consideration , Population figures of Census of India 2011 (including the Population of Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens). The number of Elected Councillors in respectof each Municipal 
Council Area in Washim District is fixed asmentioned in the following table . 


Similarly, the number of seats to be reserved for women (including the seats belonging to Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens ) and the number of seats to be reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens are also fixed as mentioned in the following table . 

The General Election of the following Municipal Council should be held as per this order. 


TABLE 


Total No. of seats reserved for 


Out of Col. No . (5 ) Seats reserved 

forwomen 


Name of As per Total Seats 

the Census No . of Reser 
Municipal 2011 Total elected ved 
Council population counci- for 
& Class 

llors Women 
( 1) (2) (3) (4) 


(5 ) 


S .C . 
(1) 


S.T. 
(2) 


B.C .C . General 
(3) (4) 


S.C . 
(1) 


S. T. 
(2) 


B .C .C . General 

(3) (4) 


Washim -B 78, 387 


30 


15 


6 


- 


8 


16 


3 


- 


4 


8 


Karanja -B 67,907 


28 


14 


Mangrulpir-C 30 ,983 


18 


09 


2 


- 


5 


11 


1 


- 


3 


5 


D . S . RAJURKAR , 

Regional Director, 
Municipal Administration and 
DivisionalCommissioner, Amravati Division , 

Amravati . 


Amravati : 
Dated the 6th May 2015 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


